महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण, २०२४ 
अंमलबजावणी समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२४/प्र.क्र. २६३(भाग-३)/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा :- पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२४/प्र.क्र.२६३/ 
सां.का.४, दिनांक २३ सप्टेंबर, २०२४ 


प्रस्तावना :- 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या उपर्निदिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये 
महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण, २०२४ जाहिर करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने, सदर धोरणाची प्रभावी 
व काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याकरीता समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र राज्याच्या “सांस्कृतिक धोरण २०२४” च्या अंमलबजावणी करीता खालीलप्रमाणे 
समिती गठीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव पदनाम 
।_१_ | डॉ.विनय सहस्रबृध्दे अध्यक्ष 
२  श्री.बाबा नंदनपवार, नागपूर अज्ञासकीय सदस्य 
३ श्री.गर्जेद्र अहिरे, नाशिक अशासकीय सदस्य 
४ | श्री.अभिराम भडकमकर, मुंबई अशासकीय सदस्य 
५ | TAIT कुलकर्णी, मुंबई अशासकीय सदस्य 
६ | संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, । शासकीय सदस्य 
मुंबई 
संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई शासकीय सदस्य 
संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई सदस्य सचिव 
2. समितीची कार्यकक्षा :- सांस्कृतिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा घेणे. याबाबत 


शासनास दर ३ महिन्यांनी अहवाल सादर करणे. 


3: समितीचा कालावधी :- हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून 3 वर्ष अथवा शासन 
आदेश देईल तोपर्यंत, यापैकी जे अगोदर असेल तोपर्यंत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२४/प्र.क्र. २६३(भाग-३)/सां.का.४ 


8. अशासकीय सदस्यांना भत्ता :- या समितीच्या सर्व अशासकीय सदस्यांना वित्त विभागाच्या 
प्रचलित शासन निर्णयांनुसार प्रवास भत्ता व बैठक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


प. यासाठी होणारा खर्च हा मागील क्र. झेडडी-२, मुख्यळलेखाशीर्ष २२०५-कला व संस्कृति- 
१०२ कला व संस्कृति यांचे प्रचालन (०४) (०१) इतर महोत्सव (२२०५ १६०५) - ५० इतर खर्च या 
लेखाशिर्षाखाली त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


६. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 
लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


७. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळा, उपविभाग-३, अ.क्र. ४ परिच्छेद क्र. २७ (२) 
(अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


a सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.८०/ अर्थ-३, दिनांक 
२५ जुले, २०२४ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातीळ अटींनुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी 
संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


र्‌, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४१००३१७२२०४११२३ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


GOPICHAND 
PANDURANG CHAVAN = 


(गोपिचंद पांडुरंग चव्हाण) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
३) मा. अध्यक्ष, विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
४) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२४/प्र.क्र. २६३(भाग-३)/सां.का.४ 


६) मा.उपमुख्यमंत्री, नियोजन व वित्त विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७) मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८) मा. मंत्री, सर्व विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९) मा. सदस्य महाराष्ट्र विधान परिषद सर्व मुंबई. 
qo) मा. सदस्य महाराष्ट्र विधान सभा सर्व, मुंबई. 
११) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) अपर मुख्य सचिव, सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 
१४) विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 
१५) जिल्हाधिकारी (सर्व) 
१६) महानगरपालिका आयुक्‍त (सर्व) 
१७) मुख कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद (सर्व) 
१८)उप सचिव (सर्व), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९) व्यवस्थापकोय संचालक, महाराष्ट्र रंगभूमी, चित्रपट व सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, दादासाहेब 
फाळके चित्रनगरी, गोरेगांव, मुंबई. 
२०) व्यवस्थापकोय संचालक, कोल्हापूर चित्रनगरी महामंडळ मर्यादित, कोल्हापूर. 
२१) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, मुंबई. 
२२) संचालक, पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई. 
२३) संचालक, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई. 
२४) कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग, मुंबई. 
२५) सहसंचालक, हिंदी, सिंधी, गुजराती, संस्कृत, बंगाली, तेलुगू ब गोर बंजारा अकादमी, मुंबई. 
२६) सचिव, रंगभुमी परिनिरिक्षण मंडळ, मुंबई. 
२७) सर्व कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
३०) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 
३१) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - ९ महाराष्ट्र, मुंबई. 
३२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर. 
३३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई. 
३४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर. 
34) निवड नस्ती, सां.का.४. 


YS—~X Sree ६-८ wa "> IS <--  - > £-< 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


) 
) 


) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


